RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक २१ ] 


शुक्रवार , एप्रिल ८ , २०२२ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ३१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


" 


८८ 


" 


3 


1 


“ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसंपादन / मसुरे ( आंगणेवाडी ) /०२-२०२१/२०२२.-ज्याअर्थी , “ भूमिसंपादन , पुनर्वन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ 
जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपाद करण्याच्या संबंधित अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेला आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे 


११ 


3 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८ , २०२२ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४४ 
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही . किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


" 


לל 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भाराच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी “ भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

( 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ” ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त नियम 

( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी ( महसूल ) कुडाळ यांस पदनिर्देशित केलेले आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


1 


1 


गाव देऊळवाडा , तालुका मालवण , जिल्हा सिंधुदुर्ग 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


हिस्सा नंबर 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर आर मध्ये ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


२२ 


० पै 


०.८००० 


२ 


२४ 


० पै 


०.४८५० 


३ 


२५ 


१ अ 


०.०२०० 


४ 


२५ 


१ ब +२ क 


०.०१३० 


८ 


२५ 


२ 


०.०२०० 


६ 


२५ 


रब +३ 


०.०३३० 


७ 


२५ 


४ 


०.०४५० 


८ 


२५ 


५ + ६ ब 


०.०४०० 


९ 


२५ 


६ अ +११ क 


०.०१०० 


१० 


२५ 


६ क +१२ ब 


०.०१३० 


११ 


२५ 


१० ब +११ ब 


०.०१०० 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८ , २०२२ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


- 


- 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१२ 


२५ 


११ अ +१२ क +१० क +४३ 


०.०३८० 
०.०१३० 


१३ 


२५ 


१२ 


१४ 


२५ 


७ + ८ 


०.१२१० 


१५ 


२५ 


०.०७१० 


१६ 


२५ 


८ ब + ९अ 

९ब 
९क 


०.१२२० 


१७ 


२५ 


०.०२८० 


१८ 


२५ 


१० 


०.०२८० 


१ ९ 


२५ 


१३ 


०.०१८० 


२० 


२५ 


१४ 


०.०१३० 


२१ 


२५ 


१५ 


०.०१३० 


२२ 


२५ 


१६ 


०.००८० 


२३ 


२५ 


१७ 


०.००५० 
०.००५० 


२४ 


२५ 


१८ 


२५ 


२५ 


१ ९ 


०.००५० 


२६ 


२५ 


२० 


०.०२८० 


२७ 


२१ 


०.०४५० 


२५ 
२५ 


२८ 


२२ 


०.०५३० 


२५ 


२३ 


०.०४५० 


२ ९ 
३० 
३१ 


२५ 


२४ 


०.०५३० 


२५ 


२५ 


०.०६८० 


२५ 


२६ 


०.०३८० 


३२ 
३३ 
३४ 


२५ 


२७ 


०.०३०० 


२५ 


२८ 


०.०३०० 


२ ९ 


०.०२३० 


३५ 
३६ 
३७ 


२५ 
२५ 
२५ 


३० 


०.००५० 


०.००५० 


३१ 
३२ 


३८ 


२५ 


०.००५० 
०.०१५० 


३ ९ 


२५ 


३३ 


४० 


२५ 


३४ 


०.०२३० 


४१ 


२५ 


३५ 


५ 


०.०२५० 


४२ 


२५ 


०.०४३० 


३६ 
३७ 


४३ 


२५ 


०.०७०० 


४४ 


२५ 


३८ 


०.०३०० 
०.०२०० 


४५ 


२५ 


३ ९ 


४६ 


२५ 


४० 


०.०१५० 


४७ 


२५ 


४१ 


0.0800 


४८ 


२५ 


४२ 


०.०२०० 


४ ९ 


२५ 


४४ 


०.२००० 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३१-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८ , २०२२ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक - चालू 


- 


- 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


५० 


२५ 


४५ 


०.०२५० 


५१ 


२५ 


०.०६८० 


५२ 


२५ 


०.०५८० 


२५ 


०.०५१० 


५३ 
५४ 


०.१२१० 


५५ 
५६ 


२५ 
२५ 
२५ 


०.३६५० 
०.०४०० 


५७ 


२५ 


०.०६०० 
०.०६८० 


५८ 


२५ 


५ ९ 


२५ 


४६/१ 
४६/२ 
४६/३ 
४६/४ 
४६/५ 
४६/६ 
४६/७ 
४६/८ 
४६ / ९ 
४६/१० 
४६/११ 
४६/१२ 
४६/१३ 
४६/१४ 
४६/१५ 

४६/१६ 
१ + २ ब + ३ / ७ + ४ ब +२१ क 


०.०४०० 


२५ 


०.०२०० 


६० 
६१ 


२५ 


०.०४०० 


६२ 


२५ 


०.०२०० 


६३ 


२५ 


०.०१५० 
०.०५०० 


६४ 


२५ 


६५ 


२५ 


०.०४०० 


६६ 


२५ 


०.०३०० 


६७ 


२६ 


०.०६१० 


६८ 


२६ 


२ अ +२१ 


०.०१०० 


६ ९ 


२६ 


०.००५० 


७० 


२६ 


०.०१८० 


WW 


७१ 


२६ 


०.०१५० 
०.०१३० 


७२ 


२६ 


७३ 


२६ 


०.०२८० 


२१ ब 
३ / १ + ६ / २ + ७ / १ 

३ / २ + ७ / २ 

३ / ३ + ७ / २ 
३ / ४ + ७ / ४ + ६ / ३ 
३ / ५ + ७ / ५ + ६ / ४ 

७ / ६ + ६ / ५ 
७ / ७ + ६ / ६ 
६ / १ + ५ + ८ क 

८ / ब 


७४ 


२६ 


०.०१८० 


७५ 


२६ 


०.०१८० 


७६ 


२६ 


०.०१०० 


ভ 9 


२६ 


७८ 


२६ 


७ ९ 


२६ 


८ अ + ९ + १० / २ ब 

१३/७ 


०.११६० 
०.१५१० 
०.०६६० 
०.०१५० 
०.०४५० 


८० 


२६ 
२६ 


८१ 


८२ 


२६ 


०.०१०० 


८३ 


२६ 


०.००५० 
०.००५० 


८४ 


१० / १ + १० / २ अ + १० / ३ 

१३/१ 
१३ / २ + १२ / ३ 
१३ / ३ + १२ / ४ 
१३ / ४ + १२ / ५ 
१३ / ५ + १२ / ६ 

१३/६ 


२६ 


८५ 


२६ 


०.००८० 


८६ 


०.०१०० 


२६ 
२६ 


८७ 


०.००८० 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८ , २०२२ / चैत्र १८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 

- 


- 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


८८ 


२६ 


०.०३०० 


११ अ + १२ / १ + २० ड 

११ ब + १२ / २ 


८ ९ 


२६ 


०.०४३० 


९ ० 


२६ 


१४ ब 


०.१०१० 


९ १ 


२६ 


०.१०४० 


२६ 


९ २ 
९ ३ 
९ ४ 


१५ ब +१६ 
१४ अ +२० ब +१५ 

३ / ६ + ४ अ 


२६ 


०.११ ९ ० 
०.०१५० 
०.१६०० 
०.३८०० 


२७ 


9 


२७ 


२ 


९ ५ 
९ ६ 
९ ७ 


२७ 


२ ब 


०.०६०० 


२७ 


२ क 


०.० ९ ०० 


९ ८ 


२७ 


२ ड 


०.०८०० 


९९ 


२७ 


०.०५०० 


१०० 


२७ 


०.२६०० 


१०१ 


२७ 


०.०६०० 


१०२ 


२७ 


१०३ 


२७ 


५ / ८ + ४ ब +३ ब 
५ / ७ + ४ + ३ अ 
५ / ६ + ४ क 

५/५ 
५/४ 
५/३ 

५/२ 
५ / १ + ६ ब 
६ अ + ५ / ९ 


०.०५०० 
०.०३०० 
०.०२०० 


१०४ 


२७ 


१०५ 


२७ 


०.०४०० 


१०६ 


२७ 


०.०५०० 


१०७ 


२७ 


०.१६०० 


१०८ 


२७ 


७ पै 


०.०२३७ 
०.१४५० 


१० ९ 


२८ 


१/३ पै 


११० 


२८ 


१/५ 
१/६ 


१११ 


२८ 


०.१ ९ ५० 
०.०२०० 
०.०२३७ 
०.०१६२ 


११२ 


३४ 


१ / २७ पै 
१/२८ पै 


११३ 


३४ 


११४ 


३४ 


०.०३०० 


१ / २ ९ 
१/३० 


११५ 


३४ 


०.०८०० 


११६ 


३४ 


०.०७०० 


१/३१ पै 
२ पै 


११७ 


३४ 


११८ 


३४ 


३ 


०.० ९ ८७ 
०.५७०० 
०.२५२० 


११ ९ 


३४ 


४ पै 


१२० 


३४ 


५ 


०.१६०० 


१२१ 


३४ 


६ 


०.१२०० 


१२२ 


३४ 
३४ 


१२३ 


७ पै 
८ पै 
९ पै 


०.३३३० 
०.१ ९ १६ 
०.३७१० 


१२४ 


३४ 


१२५ 


३४ 


१० 


०.०३०० 


६ 


शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८ , २०२२ / चैत्र १८ , 

अनुसूची - एक - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


११ 


१२६ 
१२७ 
१२८ 


३४ 
३४ 
३४ 


6 


१२ पै 
१३ पै 


०.०५०० 
०.२१५० 
०.५२४५ 
१०.०७३४ 


एकूण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


- 


प्रकल्प कार्याचे वर्ष 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
लघु पाटबंधारे योजना मसुरे ( आंगणेवाडी ) , ता.मालवण , जि . 

. 
सिंधुदुर्ग 
२०२१ 
पायाभूत सुविधा ( सिंचन क्षेत्रात वाढ व पिण्याच्या पाण्याची 
उपलब्धता ) सदर लघुपाटबंधारे प्रकल्प हा सिंचन प्रकल्प असून 
या प्रकल्पामुळे मौजे देऊळवाडा , ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग येथील 
८० हेक्टर शेतजमिन सिंचनाखाली येणार आहे . त्यामुळे शेतक - यांचे 
हित साध्य होणार आहे . तसेच प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी उपलब्ध 
होणार आहे . 


- 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही . 


, 


अनुसूची - चार 
महसूल व वन विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार अ , गुरुवार , फेब्रुवारी 
२४ , २०२२ / फाल्गुन ५ , शके १ ९ ४३ , असाधारण क्रमांक ३१ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची - पाच 
प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही . 


टिप - उक्त जमिनीचे आराखडे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) , कुडाळ , 

जि . सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येतील . 


, 


वंदना खरमाळे , 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) , कुडाळ . 


कुडाळ , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


1 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


